भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना (वाटप 
वर्ष २००९ व वाटप वर्ष २०१३) कनिष्ठ 
प्रशासकीय श्रेणी (Junior Administrative 
Grade) लागू करणेसंदर्भात... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयएफएस-१०२२/प्र.क्र.११५/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०००-आयएफएस 
(Il), दिनांक १८ नोव्हेंबर, २००२. 

२) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/आयएफएस- 
॥, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन आदेठा :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्र.१ व २ येथिल पत्रान्वये भारतीय 
वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 


करण्यात आल्या आहेत. यानुसार तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, २०१६ च्या नियम क्रमांक 


३ (१) (D) खालील तळटीप क्रमांक १ व २ नुसार नुसार केंद्र शासनाच्या नागरी सूचीमधीळ खालील 


विवरणपत्रात दर्डाविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भारतीय वन सेवा संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे 


ज्या वर्षी सेवेची नऊ वर्षे पूर्ण होतात ते वर्ष दर्शवून त्यांच्या नावासमोरील रकाना ४ मध्ये 


दर्शविलेल्या दिनांकापासून कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी (Junior Administrative Scale) मंजूर 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी लागू 
होण्याचा दिनांक 
Ce श्री. के. डब्ल्यु. धामगे २००९ १ जानेवारी, २०१८ 
२ श्री. व्ही. डी. सुर्यवंशी २००९ १ जानेवारी, २०१८ 
३ | ST. SIR. आर. काळे २००९ १ जानेवारी, २०१८ 
| 8 | श्री. एम. एस. भोसले २००९ १ जानेवारी, २०१८ 
५ श्री. एस. बी. भलावी २०१३ १ जानेवारी, २०२२ 


शासन आदेश क्रमांकः आयएफएस-१०२२/प्र.क्र.११५/फ-७ 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०१११४७४५२४१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(नितीन सावंत) 
अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधीत सर्व अधिकारी. 

११.कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.सहाय्यक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती, फ-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


